RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक २० ]] 


सोमवार , ऑगस्ट ५, २०१९ / श्रावण १४, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


पृष्ठे 


अनुक्रमणिका 
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६.- महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम , 
महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी 
नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम 

महाराष्ट्र 

गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी 
पाटील (पद रद्द करणे ) अधिनियम , १९ ६२ , यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 


१-६ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ . 
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVI OF 2019 . 

AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PARAGANA AND 
KULKARNI WATANS (ABOLITION ) ACT, THE MAHARASHTRA SERVICE 

INAMS (USEFUL TO COMMUNITY ) ABOLITION ACT, THE 
MAHARASHTRA MERGED TERRITORIES MISCELLANEOUS 
ALIENATIONS ABOLITION ACT, THE MAHARASHTRA INFERIOR 
VILLAGE WATANS ABOLITION ACT AND THE MAHARASHTRA 
REVENUE PATELS (ABOLITION OF OFFICE ) ACT, 1962 . 

सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ . 
महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा 
करण्याबाबत अधिनियम , 

महाराष्ट्र 

गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि 
महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) अधिनियम, १९ ६२, यांमध्ये आणखी 

सुधारणा 
करण्याकरिता अध्यादेश . 

( १ ) 


भाग चार - ४३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ५ , २०१ ९ / श्रावण १४ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ ५ ९ चा १ . 


१ ९ ६२ चा महा. 
३५ . 


. 


१ . 


व प्रारंभ . 


सन १ ९ ५० चा 


२ . 


६० . 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमडंळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत १९ ५० चा ६०. 
अधिनियम , महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला १९५३ चा ७० . 
वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र १९ ५५ चा २२. 
मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) अधिनियम, १९ ६२ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 

प्रकरण एक 

प्रारंभिक . 
संक्षिप्त नाव 

( १) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत , महाराष्ट्र ( समाजास 
उपयुक्त ) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत , 
महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) ( सुधारणा ) अध्यादेश , 
२०१ ९, असे म्हणावे . 
( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 

प्रकरण दोन 
महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम याची सुधारणा. 

महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, याच्या कलम ४ च्या पोट - कलम १९ ५० चा 
अधिनियम क्रमांक ( २) मध्ये, तिसऱ्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 
६० याच्या कलम 
४ ची सुधारणा . 

परंतु तसेच , महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) २०१९ चा 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र महा. 
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) ( सुधारणा ) अध्या. १६. 
अध्यादेश , २०१९ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकाऱ्याची 
किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या 
पन्नास टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात आला 
असेल, किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीची किंवा भूखंडाची 
विभागणी, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (यात २००१ चा 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ गुंठेवारी विकास अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वयेनियमाधीन करण्यात 
आली असेल किंवा नियमाधीन करण्यात येत असेल , तेव्हा असे हस्तांतरण , गुंठेवारी विकास नियमाधीन 
करण्यासाठी गुंठेवारी विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमेबरोबरच अशा जमिनीच्या 
चालू बाजार मूल्याच्या पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर, नियमाधीन करता येईल ; आणि अशी 
रक्कम प्रदान केल्यावर, भोगवटादार , संहितेच्या तरतुदींनुसार , ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार वर्ग 
एक म्हणून धारण करील . 

स्पष्टीकरण . - या पोट - कलमाच्या प्रयोजनांकरिता, “ अशा जमिनीचे बाजार मूल्य " याचा अर्थ, संबद्ध वर्षासाठी 
याबाबतीत , महाराष्ट्र मुद्रांक ( मालमत्तेचे वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारित करणे ) नियम , १ ९९ ५ याच्याकिंवा त्या त्या 
वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रात 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजार मूल्य , असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार करण्यात 

आले नसेल किंवा ते उपलब्ध नसेल तेथेत्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाकडून 
निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे मूल्य , असा आहे. ". 

प्रकरण तीन 
महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम याची 

सुधारणा. 
३ . महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) सेवा इनाम रद्द करण्याबाबत अधिनियम , याच्या कलम ५ च्या पोट- १९ ५३ चा 
अधिनियम क्रमांक कलम (३ ) मध्ये , तिसऱ्या परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 
५ ची सुधारणा. 

परंतु तसेच, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) २०१ ९ चा 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र महा. 


महा. २७ . 


~ 


सन १ ९ ५३ चा 


७० . 


७० याच्या कलम 


अध्या . १६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ५, २०१ ९ / श्रावण १४ , शके १ ९ ४१ 


३ 


२००१ चा 
महा . २७ . 


गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) ( सुधारणा ) 
अध्यादेश , २०१९ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकाऱ्याची 
किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजार 
मूल्याच्या पन्नास टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात 
आला असेल ,किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीची किंवा 
भूखंडाची विभागणी, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम , २००१ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “गुंठेवारी विकास अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये नियमाधीन 
करण्यात आली असेल किंवा नियमाधीन करण्यात येत असेल , तेव्हा असे हस्तांतरण, गुंठेवारी विकास 
नियमाधीन करण्यासाठी गुंठेवारी विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमेबरोबरच अशा 
जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर , नियमाधीन करता येईल; 
आणि अशी रक्कम प्रदान केल्यावर , भोगवटादार , संहितेच्या तरतुदींनुसार , ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार 
वर्ग- एक म्हणून धारण करील . 


स्पष्टीकरण . - या पोट- कलमाच्या प्रयोजनांकरिता, “ अशा जमिनीचे बाजार मूल्य ” याचा अर्थ, संबद्ध वर्षासाठी 
याबाबतीत, महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारित करणे) नियम, १९९ ५ याच्या किंवा त्या त्या 
वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रात 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजार मूल्य , असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार करण्यात 
आले नसेलकिंवा ते उपलब्ध नसेल तेथे त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाकडून 
निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे मूल्य , असा आहे. ". 


प्रकरण चार 


महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम याची सुधारणा . 


१ ९ ५५ चा 


४ . 


२२ . 


महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम ( यात यापुढे या सन १९५५ चा 

अधिनियम क्रमांक 
प्रकरणात ज्याचा निर्देश “मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ६ मध्ये, पाचव्या परंतुकानंतर, 
पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

६ ची सुधारणा. 


२२ याच्या कलम 


“ 


२०१ ९ चा 

महा . 
अध्या . १६. 


. 


परंतु तसेच, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत , महाराष्ट्र विलीन प्रदेश व क्षेत्रे किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत , 
महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) ( सुधारणा ) 
अध्यादेश , २०१९ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, असा कोणताही भोगवटा , जिल्हाधिकाऱ्याची 
किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या 
पन्नास टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात आला असेल , 
किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीचीकिंवा भूखंडाची विभागणी, 
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम , २००१ (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ गुंठेवारी विकास अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वयेनियमाधीन करण्यात आली असेल, 
किंवा नियमाधीन करण्यात येत असेल, तेव्हा असे हस्तांतरण, गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी गुंठेवारी 
विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमे बरोबरच अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या 
पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर, नियमाधीन करता येईल; आणि अशी रक्कम प्रदान केल्यावर , 
भोगवटादार संहितेच्या तरतुदींनुसार ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून धारण करील. 


२००१ चा 


महा. २७. 


भाग चार - ४३-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ५, २०१९ / श्रावण १४ , शके १ ९ ४१ 


स्पष्टीकरण . - या पोट- कलमाच्या प्रयोजनांकरिता, “ अशा जमिनीचे बाजारमूल्य " याचा अर्थ, संबद्ध वर्षासाठी 
याबाबतीत , महाराष्ट्र मुद्रांक ( मालमत्तेचे वास्तविक बाजारमूल्य निर्धारित करणे) नियम , १९९ ५ याच्या किंवा त्या त्या 
वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदीअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रात 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजारमूल्य , असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार करण्यात 
आले नसेल किंवा ते उपलब्ध नसेल तेथे, त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाकडून 
निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे 

मूल्य , 

असा आहे . ”. 


“ 


महा . 


अध्या . १६. 


महा. २७ . 


सन १ ९ ५५ चा 

मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ७ च्या खंड (३ ) मध्ये, तिसऱ्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल 
अधिनियम क्रमांक 

करण्यात येईल : 
२२ याच्या कलम 
७ ची सुधारणा. 

परंतु तसेच, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत , महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) २०१९ चा 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र 
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) ( सुधारणा ) अध्यादेश , 
२०१९ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकाऱ्याचीकिंवा इतर 
कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या पन्नास 
टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात आला असेल , 
किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीचीकिंवा भूखंडाची विभागणी , 
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे , श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम, २००१ ( यात यापुढे ज्याचा २००१ चा 
निर्देश “ गुंठेवारी विकास अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये नियमाधीन करण्यात आली असेल , 
किंवानियमाधीन करण्यात येत असेल, तेव्हा असे हस्तांतरण , गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी 
गुंठेवारी विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमेबरोबरच अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या 
पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर , नियमाधीन करता येईल ; आणि अशी रक्कम प्रदान केल्यावर , 
भोगवटादार संहितेच्या तरतुदींनुसार ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार वर्ग -एक म्हणून धारण करील. 

स्पष्टीकरण . - या पोट- कलमाच्या प्रयोजनांकरिता, “ अशा जमिनीचे बाजार मूल्य " याचा अर्थ, संबद्ध वर्षासाठी 
याबाबतीत , महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तविक बाजारमूल्य निर्धारित करणे ) नियम , १९९ ५ याच्या किंवा त्या 
त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर 
विवरणपत्रात विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजारमूल्य , असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र 
तयार करण्यात आले नसेलकिंवा ते उपलब्ध नसेल तेथे, त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या 
सहायक संचालकाकडून निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे मूल्य , असा आहे. ". 


. 


प्रकरण पाच 


महाराष्ट्र 

गांवची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम याची सुधारणा. 

महाराष्ट्र गांवची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, याच्या कलम ५ मध्येतिसऱ्या परंतुकानंतर , १९५ ९ चा 
पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम ५ 


६ . 


१ . 


ची सुधारणा. 


“ 


महा. 


अध्या . १६ . 


परंतु तसेच, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) २०१९ चा 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत , महाराष्ट्र 
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) ( सुधारणा ) अध्यादेश, 
२०१९ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, असा कोणताही भोगवटा जिल्हाधिकाऱ्याची किंवा इतर 
कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या 

चालू बाजारमूल्याच्या पन्नास 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ५ , २०१ ९ / श्रावण १४, शके १ ९ ४१ 


२००१ चा 
महा . २७ . 


टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात आला असेल , 
किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीची किंवा भूखंडाची विभागणी, 
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम, २००१ ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ गुंठेवारीविकास अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये नियमाधीन करण्यात आली असेल , 
किंवा नियमाधीन करण्यात येत असेल , तेव्हा असे हस्तांतरण, गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी 
गुंठेवारी विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमेबरोबरच अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या 
पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर, नियमाधीन करता येईल; आणि अशी रक्कम प्रदान केल्यावर , 
भोगवटादार संहितेच्या तरतुदीनुसार , ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार वर्ग -एक म्हणून धारण करील. 

स्पष्टीकरण. - या पोट- कलमाच्या प्रयोजनांकरिता, “ अशा जमिनीचे बाजारमूल्य याचा अर्थ संबद्ध वर्षासाठी 
याबाबतीत, महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तविक बाजारमूल्य निर्धारित करणे) नियम, १९९ ५ याच्या किंवा त्या 
त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर 
विवरणपत्रात विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजारमूल्य, असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र 
तयार करण्यात आले नसेल किंवा ते उपलब्ध नसेल तेथे, त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या 
सहायक संचालकाकडून निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे मूल्य , असा आहे. ”. 


प्रकरण सहा 


१ ९ ६२ चा 


महाराष्ट्र 


२०१ ९ चा 


महा. 


अध्या . १६. 


महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) अधिनियम , १९ ६२ याची सुधारणा. 

महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) अधिनियम याच्या कलम ५ मध्ये, तिसऱ्या परंतुकानंतर , सन १९६२ चा 
महा. ३५. पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

अधिनियम क्रमांक 
" परंतु तसेच, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत , महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त) ३५ याच्या कलम 

५ ची सुधारणा . 
सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र 
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे) ( सुधारणा) अध्यादेश, 
२०१९ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकाऱ्याचीकिंवा इतर 
कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या पन्नास 
टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात आला असेल , 
किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीची किंवा भूखंडाची विभागणी, 
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम, २००१ ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ गुंठेवारी विकास अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये नियमाधीन करण्यात आली असेल , 
किंवा नियमाधीन करण्यात येत असेल तेव्हा असे हस्तांतरण , गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी गुंठेवारी 
विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमेबरोबरच अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या 
पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर, नियमाधीन करता येईल ; आणि अशी रक्कम प्रदान केल्यावर , 
भोगवटादार संहितेच्या तरतुदीनुसार ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून धारण करील. 

स्पष्टीकरण . - या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांकरिता, “ अशा जमिनीचेबाजारमूल्य " याचा अर्थ, संबद्ध वर्षासाठी 
या बाबतीत, महाराष्ट्र मुद्रांक ( मालमत्तेचे वास्तविक बाजारमूल्य निर्धारित करणे) नियम, १९९ ५ याच्याकिंवा त्या 
त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर 
विवरणपत्रात विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजारमूल्य , असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र 
तयार करण्यात आले नसेल किंवा ते उपलब्ध नसेल तेथे, त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या 
सहायक संचालकाकडून निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे. ”. 


२००१ चा 
महा . २७. 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ५ , २०१९ / श्रावण १४ , शके १९ ४१ 


- 


३ . 


४ . 


४ . 


निवेदन 
महाराष्ट्र राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील अधिनियम अंमलात आहेत : 

१ . महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१ ९ ५० चा ६० ) ; 
२ . महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम ( १९ ५३ चा ७० ) ; 

महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम (१९ ५५ चा २२) ; 

महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१ ९ ५ ९ चा १) ; आणि 
५ . महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे ) अधिनियम १९ ६२ (१ ९ ६२ चा महा . ३५ ). 
२. वरील सर्व अधिनियमांत , इतर गोष्टी बरोबरच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता जमिनीचे 
( महार वतन जमीन वगळून ) हस्तांतरण नियमाधीन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार , कृषितर प्रयोजनासाठी हस्तांतरित 
केलेल्या जमिनी, अनर्जित उत्पन्न म्हणून जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेव्यतिरिक्त आणखी 
अशा अनर्जित उत्पन्नावर पन्नास टक्के इतक्या द्रव्यदंडाचे प्रदान केल्यावर नियमाधीन करण्यात येतात. अशी रक्कम 
प्रदान केल्यानंतर , भोगवटादार, ती जमीन भोगवटादार वर्ग- एक म्हणून धारण करतात . 

३ . राज्यात, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम , २००१ ( २००१ 
चा महा . २७ ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ गुंठेवारी अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) हा गुंठेवारी पद्धतीने 
विकण्यात आलेल्या जमिनींवरील बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला आहे . 

गुंठेवारी अंतर्गत विकासकामे नियमाधीन करताना, उक्त गुंठेवारी अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विहित 
प्रशमन फी आणि विकास आकार वसूल केला जातो. त्याशिवाय, गुंठेवारी खालील जमीन ही वतन किंवा इनाम 
जमीन असेल तर , अशा वतनाचेकिंवा इनाम जमिनीचे अवैध हस्तांतरण नियमाधीन करण्यासाठी, तिच्या मूल्यांच्या 
पंच्याहत्तर टक्के इतकी रक्कम आकारण्यात येते . 

५ . अशा इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या 
अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणाऱ्या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. 
म्हणून , शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना , अनर्जित उत्पन्नाची एकूण 
रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या 
पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी 

तरतूद करणे इष्ट 

वाटते . 
म्हणून, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र ( समाजास 
उपयुक्त ) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा 
करण्याबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि 

महाराष्ट्र मुलकी 
पाटील (पद रद्द करणे ) अधिनियम , १९ ६२ यांमध्ये, त्यानुसार योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र ( समाजास उपयुक्त ) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत 
अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र गावची 
कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) अधिनियम , १९ ६२ 
यांच्या तरतुदींमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात 
येत आहे . 

चे. विद्यासागर राव , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
मुंबई, 

मनु कुमार श्रीवास्तव, 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ . 

शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


६ . 


७ . 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR: DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


